रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १८ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१२५/३०५८, दि.२३/०९/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्‍यातील ७ इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, रायगड, अलिबाग यांनी सदर 
रस्ते SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, रायगड, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, रायगड, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील खालील सस्ते दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहेत. 
सामाविष्ठ दर्जान्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी. क्रमांक 
4 इतर जिल्हा | ०/०० ते२४/६०० २४.६०० | प्रमुख जिल्हा 
पोशीर माले फोंड्याचीवाडी नारळाची मार्ग २४.६००कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०२ 
पादीरवाडी ओळमण चई चेवणे नांदगाव २५ 
खांडस मार्ग. 
२. दहिवली देवपाडा वारे Hort वंजारीवाडी इतर जिल्हा । 0/00 F २४/०० २४.०० |। प्रमुख जिल्हा 
नांदगांव मार्ग. मार्ग २४.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०३ 
२६ 
३. लोभ्याचीवाडी सुगवे पिपळोली नेरळ मार्ग इतर जिल्हा | ०/०० ते१४/०० १४.०० | प्रमुख जिल्हा 
मार्ग १४.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०४ 
२७ 
४. पळसदरी ते पळसदरी स्टेशन आवळस इतर जिल्हा | ०/०० ते ११/८०० । ११.८०० | प्रमुख जिल्हा 
मोहिली मुगपे चोची कोंढाणे खरवंडी मार्ग ११.८००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१०५ 
कोंदिवडे मार्ग २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 


इतर जिल्हा | ०/०० ते १०/२०० १०.२०० | प्रमुख जिल्हा 
कळंब साळोख पाषाणे ते जिल्हा हद्द मार्ग मार्ग १०.२००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१०६ 
२२ 
इतर जिल्हा | ०/०० ते१०/५०० १०.५०० | प्रमुख जिल्हा 
नालधे बोरिवली अंजप मार्ग मार्ग १०.५००कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१०७ 
23 
एकूण ९५.१०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९५.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०१२.४४०-- ९५.१००) 
म्हणजेच ११०७.५४ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९५.१०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (८७०.४२० - ९५.१००) म्हणजेच ७७५.३२ कि. मी. इतकी होईल. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१८१४४७५०३२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या गा सार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
[| a ५ h a ‘al t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
क क 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f8 
V | n a y a k | ठे (0 p a t | | ¢505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2020.02.18 14:53:06 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड, अलिबाग. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोकणभवन, नवी मुंबई (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


nN (&. ८:८४ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


